महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १० जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ- झासन आदेश समक्रमांक दि.२३.१२.२०२२ 


आदेशा 


श्री.दी.नि.केंद्रे, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये 
उप सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना नियोजन 
विभागात करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री.दी.नि.केंद्रे यांच्या उप सचिव पदावरील 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत असून त्यांची सुधारीत पदस्थापना सार्वजनिक 
आरोग्य विभागातील उप सचिवांच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११०१६३४५८२९०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMII ENT, 


‘ATION DEPARTMENT, 
25.4. '78e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653 


MAHADIK जन पय 
(सु. मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


॥661041639096056 
MOHAN MAHADIK 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. प्रधान सचिव/ सचिव, नियोजन विभाग/ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री.दी.नि.केंद्रे, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


